निवृत्तिवेतन प्रकरण महालेखापाल कार्यालयास पाठविताना 
निवृत्तिवेतन प्रकरणामध्ये निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक 
यांचा भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांक नमूद करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:- ST २०२१/प्र.क्र.६१/सेवा-४ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२. 
दिनांक :- २५ जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ : शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.सेनिवे-२०१४/प्र.क्र.३६/सेवा-४,दिनांक ०२ जुले, २०१५ 


शासन परिपत्रक- 


निवृत्तिवेतन प्रकरण ऑनलाईन पध्दतीने सादर करण्याबाबतच्या सूचना संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये 
देण्यात आल्या आहेत. संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या नमुना -१ मधील अ.क्र.८ येथे निवृत्तिवेतनधारक/कुटूंब 
निवृत्तिवेतनधारक यांचा भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांक नमूद करावयाचा आहे. तथापि काही सेवानिवृत्ती 
प्रकरणांमध्ये भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांक प्राप्त होत नसल्याने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यास/कुटूंब 
निवृत्तिवेतनधारकास त्याच्या निवृत्तिवेतन विषयक प्रकरणाची सद्य:स्थिती कळविणे महालेखापाल कार्यालयास 
शक्‍य होत नाही. 
यास्तव, सर्व कार्यालय प्रमुखांना सूचना देण्यात येत आहेत की, निवृत्तिवेतन/कुटूंब निवृत्तिवेतन प्रकरण 
महालेखापाल कार्यालयाकडे सादर करताना, महालेखापाल कार्यालयास निवृत्तिवेतनधारक/ कुटूंब 
निवृत्तिवितनधारक यांना त्यांच्या निवृत्तिवितन प्रकरणाची सद्य:स्थिती कळविणे शाक्य व्हावे यादृष्टीने 
निवृत्तिवेतनधारक/कुटुंब निवृत्तिवेतनधारक यांचा भ्रमणध्वनी (मोबाईल) क्रमांक त्याच्या निवृत्तिवेतन प्रकरणामध्ये 
न चुकता नमूद करावा. 


सदर झासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in UT संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२२०१२५१४५६०२०३०५ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


RAMAKANT 
SHIVAJIRAO GHATGE 


(र. शि. घाटगे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
8) महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
) संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 
) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पूणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर 


AIR परिपत्रक क्रमांकः SAW २०२१/प्र.क्र.६१/सेवा-४ 


वित्त विभागातील सर्व कार्यासने, 
निवड नस्ती, कार्यासन सेवा-४. 


(9) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई, 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
९) संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई. 
१० सह संचालक, स्थानिक निधी लेखापरीक्षा, कोकण / पुणे / नाशिक / औरंगाबाद / अमरावती / 
नागपूर. 
११) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई, 
१२) सर्व कोषागार अधिकारी, 
१३) सर्व विधानमंडळ सदस्य, विधानभवन, मुंबई 
१४ मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, 
१७ मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, 
१६ मा.उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 
१७ सर्व मंत्री व राज्य मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 
१८) विशेष आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, कोपर्निकस रोड, नवी दिल्ली, 
१९) प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मुळ न्याय शाखा) मुंबई, 
२० प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा) मुंबई, 
२१ सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 
२२ सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२३) प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई, 
२४ प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण मुंबई/नागपूर/औरंगाबाद 
२५ मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र, मुंबई. 
२६ आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सवी 
२७ सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, 
२८) सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य महिळा आयोग, 
२९) ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय ग्रंथालय, सहावा मजला, विधान भवन, 
मुंबई - ४०००३२. 
३० मंत्रालयाच्या निरनिराळ्या विभागांच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे प्रमुख, 
३१ सर्व विभागीय आयुक्त, 
३२ सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 
३३) सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, 
38) संचालक (उच्च शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
३५) संचालक (तंत्र शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
३६) आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३७ संचालक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई, 
३८) कुलसचिव, सर्व कृषि व कृषितर विद्यापीठे, 
) 
) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


